महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.६३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील शासकीय 
निवासस्थाने व पोलीस वसाहतींमधीलळ रस्ते यांच्या दुरुस्तीची कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ हुडको- लाल- इमारत- पथरीगड- निवा.व- रस्ते- दुरुस्ती/ 
नाग.ठऱाहर/ ४५/ २०१८, दिनांक २५.०१.२०१८. 
ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील शासकीय निवासस्थाने व पोळीस वसाहतींमधील रस्ते यांच्या दुरुस्तीची 
पुढील कामे करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


अ.क्र पोलीस कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
वसाहतीचे 
नाव 
(8 (2) (3) (8) 
हि हुडको “Internal, external and ceiling plaster, | रु.२,९९,००,०००/- 


ceramic tiles and cequre tiles to Hudco 


RUNG: and Lal Building Headquarters of 
लाल इमारत | Nagpur City at Police Line, Takli, 
Nagpur.” 
२ ४५० पोलीस “Strengthening of Hudco building, | रु.२,०७,००,०००/- 
कर्मचारी water-proofing to toilets at 450- 
कर्मचारी Constabulary Quarters वा. Police 
वसाहत Headquarters, Nagpur City at Police 
हुडको इमारत Line, Takli, Nagpur.” 
हुडको इमारत 8p 
3 पथरीगड “Exterior painting to various buildings | रु.३,४५,९६,६००/- 
वसाहत व and false ceiling to DEF Type Barracks 
oe at Police Headquarters, Nagpur City at 
बराकी Police Line, Takli, Nagpur.” 
¥ पोलीस “Widening of approach road and B.T. रु.२,९९,३४,५००/- 
मुख्यालय renewal of existing roads of Police 
मुख्यालय 


Headquarters, Nagpur City, at Police 
नागपूर 21eX | Line Takli, Nagpur.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.६३/पोल-७ 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.३, 
नागपूर, यांनी तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, 
नागपूर, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढीलप्रमाणे सुधारित केळे आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित 
अटींवर, सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र पोलीस वसाहतीचे नाव खर्चाचे अंदाज 
कामाचे नाव 
(१) (2) (3) 


eal हुडको इमारत व लाल इमारत, पोलीस लाईन, टाकळी, | रु.३,२४,४९,५६५/- 
नागपूर शहर, यांची दुरुस्ती करणे. 


2 | ४५० पोलीस कर्मचारी वसाहत, हुडको इमारत, पोलीस | रु.२,१७,८०,०००/- 
लाईन, टाकळी, नागपूर शहर, यांची दुरुस्ती करणे. 


३ डी,” “ई” व “एफ” बराकी, पोलीस लाईन, टाकळी, | रु.३,६४,०१,६४०/- 
नागपूर शहर, यांची दुरुस्ती करणे. 


४ | पोलीस मुख्यालय, नागपूर शहर, येथील अंतर्गत रस्त्यांचे | रु.३,१४,९६,३००/- 
नूतनीकरण करणे. 


एकूण रु.१२,२१,२७,५०५/- 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील शासकीय 
निवासस्थाने व पोलीस वसाहतींमधील रस्ते यांच्या दुरुस्तीची परिच्छेद मधील तक्त्यातील 
स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेली कामे करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
रु.१२,२१,२७,५०५/- (रुपये बारा कोटी, एककीस लक्ष सत्तावीस SAR, पाचडो पाव फक्त 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 


१) खर्चाचे अंदाज हे (१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नागपूर, व (२) 
पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर, यांनी साक्षांकित करावे; आणि 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा TIS, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/इमा-२, दिनांक 
१४.०२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११८/प्र.क्र.६३/पोल-७ 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०२२८१७५२२२३०२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil 
Gopal Borse 

(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, नागपूर हहर. 


प्रत :- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर (सार्वजानिक गांधकाय 
विथारु यंत्रालय यांनी एुकषारित केलेल्या “ठारच Abstract” 71 FATE). 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, नागपूर (सार्वजनिक बांधकाम 
Parl, FATS, यांनी फुधारित PSC “General Abstract” 21 FATE). 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


